एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक पोषण 
आहार ह्या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता निधी वितरीत व 


खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.9७५/का-५ 


नवीन प्रशासन भवन ३ रामजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक:- २३ मार्च, २०२३ 


वाचा:- महिला व बाळ विकास विभाग झासन निर्णय क्र.एबावि-२०२२/प्र.क्र.७५/का-५, दि.२७.०५.२०२२, 


दि.२६.०८.२०२२, दि.१७.१०.२०२२ व दि.१३.१२.२०२२. 


शासन निर्णय:- 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी 
मुंबई यांचेमार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर कार्यक्रमांतर्गत पूरक पोषण 
आहाराकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-५ 
मध्ये दर्शविल्यानुसार पुनर्वितरणाने घट करण्यात येत असून रकाना क्रमांक-६ प्रमाणे पुनर्वितरणाने वाढ करण्यात येत 
आहे. त्यानुसार रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/ उद्दिष्टामध्ये पुनर्वितरणानंतरच्या रकाना क्रमांक-७ 
येथे नमूद विद्यमान तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-८ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये १२८.०० कोटी एवढा निधी वितरित 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
प्रधान/ लेखाशिर्ष/ संगणक विद्यमान | वितरित वितरीत । पुनर्वितरणाने | पुनर्वितरणाने | पुनर्वितरणा या 
संकेतांक/ उद्दिष्ट तरतुद तरतूद केल्यापैकी घट वाढ नंतरची आदेशान्वये 
२०२२-२३ शिल्लक विद्यमान वितरीत 
तरतूद तरतूद करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
= Q 3 Sas षु ६ Sa ८ 
२२३६-पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना प्रकल्प, 
(०८) (०३) एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना (आहार खर्ची, 
(केंद्र हिस्सा ५०%) (कार्यक्रम) 
(२२३६ १९२७) 
१९- आहार खर्च ९८४.०५ 7 ८००.९७५ ६४.०० (-) २४७.०७५ | | ७३६.९७५ शिका 
३१- सहा. अनुदाने वेतनेतर ५०.१६ . शं शं (+4) २४७.०७५ २९७.२३५ ६४.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.9५/का.५ 


प्रधान/ लेखाशिर्ष/ संगणक विद्यमान | वितरित वितरीत | पुनर्वितरणाने | पुनर्वितरणाने | पुनर्वितर० या 
संकेतांक/ उद्दिष्ट तरतुद तरतूद केल्यापैकी घट वाढ नंतरची आदेशान्वये 
२०२२-२३ शिल्लक विद्यमान वितरीत 
तरतूद तरतूद करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
a च) २ ३ क च्या षु ६ ॥. 00 0 ८ 
(०८) (०४) एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना (आहार खची, 
(राज्य हिस्सा ५०%) (कार्यक्रम) 
(२२३६ १९३६) 
१९- आहार खर्च ९८४.०५ | ८००.९७५ ६४.०० (-) २४७.०७५ शिका ७३६.९७५ शिका 
३१- सहा. अनुदाने वेतनेतर ५०.१६ ia a | (+4) 28.0104 २९७.२३५ ६४.०० 
एकूण २०६८.४२ । १६०१.९५ १२८.०० (888.94 | (-)४९४.१५ २०६८.४२ १२८.०० 
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ०६/ व्यय-६, दिनांक 94.02.2023 अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२३१०४६०३१८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत :- 


-O 


Av AD 


9८ 


०८0) LS 


द. wawwere vee TP De wa 


won 


VILAS 
RAMDAS 
THAKUR 


मा महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी /ग्रामीण ) 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थ-७, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग 
निवड नस्ती -का-५. 


8 


अप्र 
2 


61040821739612! 
-83bdd68b308614534, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
|: न, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ADMINISTRATIVE DEPARTMENT, 


ashtra, 
Be8dcaeed3f6fa70d 


m=0C1F32A58D287A0C045C67DAD03D 


pseudony! 
£47983D76037, 
IN 


serialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B4410 
1C838AEA34F29FBFFOAEBE9D85C3DE3468C2, 


”AMDAS THAKUR 


Date: 2023.04,06 12:24:45 +05'30' 


(वि. रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ष्ठ २ पैकी २ 


